सन २०२१-२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 
स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता 
देणेबाबत.. (शासन निर्णय दि.२२/०७/२०२१ वरील 
शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: 30 जूले, २०२१ 


वाचा: 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अ, दि. २२.०७.२०२१ 
शुद्धीपत्रक: 


१. संदर्भ क्रमांक. १ येथील दि. २२/०७/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र. १ मधील 
खालीलप्रमाणे- 
सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शोतकऱयांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 


स्वावलंबन योजनेंतर्गत रु. १६३.०९८३६ कोटी (रुपये एकरी त्रेसठ्ठु कोटी नऊ लक्ष चौ-यांशी हजार सहाठी 
फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
ऐवजी 
सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शोतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 
स्वावलंबन योजनेंतर्गत रु. १६३.०९८३६ कोटी (रुपये एकरी त्रेसठ्ठ कोटी नऊ लक्ष त्र्याऐंशी हजार सहाठो 
फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१२१८३५७४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Balasaheb Kisan 


Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळ, मुंबई. 
. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 


Cc AD A -5 


IS २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अे, 


. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-३२ 


. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


८. आयुक्‍त (समाज कल्याण), पुणे 
९. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 


-O 
ws 


. संचालक (फ़लोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ (स्वी 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

. अतिरिक्‍त आयुकत, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, नाशिक/नागपूर/ ठाणे/अमरावती 
. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य उप-आयुक्त(सर्व) 

. जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (सर्व) 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (ad) 

, जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

. कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व 

. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई. 

. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

२२. 
२२. 
२४. 


महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 
वित्त विभाग( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
नियोजन विभाग, मंत्रालयमुंबई- ३२ 


२५.निवड नस्ती (कार्यासन ३ओ) 


qs २ पैकी २ 


